वाचा : 


— 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 
आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत कोकण विभागातील रायगड 
जिल्ह्यातील २१ रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१८९/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०८ मार्च, २०२३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

शासन परिपत्रक ग्रामविकास विभाग क्रमांक: मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४६९/बांधकाम-४, 
दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२२. 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/ ५१५ /२०२३, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 


अंतर्गत कोकण विभागातील रायगड जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र. क्रमांक (कि.मी.) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू. लक्ष) | अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
१ | अलिबाग | ADB RAI- | तळवली फणसापूर रस्ता, ३.८७५ | २९६.४० २८.७८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१८९/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र क्रमांक (कि.मी.) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू. लक्ष) | अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
(Il) -०१ | (MRL-0(9) (091३-७०) 
; प्ररामा ०४ खोकरी एकवरा रस्ता वा जत 
(MRL ०७) (MDR -५५) 
; कर्जत | ADBRAI- रामा ७६ ते जुमापट्टी रस्ता तला aera न्न 
(|) -०२ | (प-८) (/३-१४८) 
तो ADB RAI-_| कोठींबे ते मोग्रज धामणी पेठ रस्ता 
४ कर्जत ४.१५० | ५७७.८९ ३१.५३ 
(Il) 03 | (MRL-4) (09१-२८,३२ 
: = ADB RAI-_ | प्ररामा रानसई रस्ता (MRL ०२ eye. कता Sale 
(II) - 03 Ch.38&0/- ७ (00/VR-4o) 
: विन्हेरे शिरवणे PATS कावळे वडी ee बात 
YEA, (MRL-98) (ODR-942) 
वसाप ते गीजेवाडी मानचीधार 
७ महाड | ADBRAI- | रस्ता ३.३०० | २६१.७६ २४.०४ 
nae ,(MRL-98) (VR-2) _ 
वाळण झोळीचा कोंड भांदेकोंड ते 
८ रडेवाडी रस्ता,(॥॥३_-५) (VR- 3.230 | २६७.९९ २७.६३ 
१३०) 
रामा ९७ घुरूपकोड ते सोनेकोड 
९ गोंडाळे बौधवाडी रस्ता (MRL-9) | ४.००० | २७६.६४ २८.२३ 
app Ra. (/0१२८) 
वा महाड ee दासगाव ते बांद्रे कोड रस्ता, का हा be: 
(MRL-39) (VR-28) 
वरंध ते पडवी पठार रस्ता, 
११ ३.००० | २५५.६९ २५.८७ 
(॥३_-०७, VR ७७ 
लोणेरे पन्हळघर ते मांघरून 
१२ वाघोसे ते खडकोली रस्ता (LR- | ३.२४० | २६५.३२ २३.८१ 
माणगाव 1) गोजर गेरे 
neem. |e ते चाच मांजुरणे ते कुंभे 
१३ ॥ कुंभेवाडी रस्ता,॥_-०४) (VR- | ४.६०० | ३०७.५६ ३०.७५ 
६७,११६) 
गौोळवाडी कोंडे पंचतनबोली पण 
१४ । श्रीवर्धन तन वांजळेबौद्धवाडीरस्ता (MRL- | ६.००० | 429.2¢ ४०.४० 
१)७/३-५२, ६४) (ODR-920,929) 
a इजिमा १२८ ते भेकऱ्याचा कोड 
१५ | म्हसळा ast 6.000 | ६४०.६४ ८०.१७ 
ADB RAI- | रस्ता (MRL-§) (ODR-928) 
(0 -०७ | रामा ९१ते खैरत तांबडी 
१६ तळा रस्ता ३.००० | २१५.६१ १९.१८ 
(13-१९) (VR-20) 
१७ रोहा ADB RAI-. | राममा १७ ते ऐनघर हेदवली ४.२४० | २७०.६४ २५.२९ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१८९/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र. क्रमांक (fet) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू. लक्ष) | अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
(I) -०८ । तामसोली रस्ता (MRL-30) 
(VR-998) 
मोहिलीखालसा Ardelat ते 
१८ खरबाची वाडी रस्ता (LR- ; : : 
ADB RAI_ (LR-0©8) १.९६० 932.88 93.4¢ 
पेण li) 02 (VR-928) 
नाडे ते आघाई भोगेश्वर रस्ता 
१९ ३.००० | ३२०.२८ २०.१३ 
( LR-3%),(VR-&¢) 
रामा १३८ ते आड ताम्हणे किनेश्वर 
२० ते रानपारघर TAT, (MRL-08) ६.४४० | ५३१.६२ ५५.६८ 
ADB RAI- 
पोलादपूर i (VR-24) 
” बोरजफाटा देवळे SIGS दाभील ली वा 
रस्ता,(॥३_-६) (ODR-948) न न न 
एकुण २१ कामे ९२.७६५ | ८४१९.५५ ६९१.१६ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक 22 जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 


करण्यात यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

ii) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१८९/बांधकाम-४ 


iii) 


vi) 


असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या weer हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाळली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा 
प्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम afer तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व 
जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च अ) बाहय हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग 


व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय सहाय्यित 


प्रकल्प (०२) 


(०१) अशियायी विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प 


( बाह्महिस्सा ७० % ) कार्यक्रम) ५३ मोटी कामे सी .आर.सी. ५०५४ ५२९८ व ब) राज्य हिस्स्यासाठी 
लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-०७, ५०५४, मार्ग व पूळ यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर मार्ग 
३३७, रस्त्यांची बांधकामे (02) बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२)(०२) अशियायी विकास बँक सहाय्यित 
ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प ( राज्य हिस्सा ३० % ) ( कार्यक्रम) ५३ मोठी बांधकामे, 
सी आर सी- ५०५४ ५३०४” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


र 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१८९/बांधकाम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२५१९७३२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.08 16:58:55 
+05'30' 
(प्रशांत. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 
४ मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
५) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ जिल्हाधिकारी, रायगड. 
८) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
९) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 


११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण 


विभाग,ठाणे. 


१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा रायगड. 


१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, रायगड. 
१४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग रायगड. 


१६) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 


) 
) 
) 
१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 
) 
) 


१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


